वर्ष ८ , अंक २५ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

शके १ ९ ४४ 

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२० , 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 

पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


मुख्याधिकारी , नगर परिषद यांजकडून 


. 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ८.०० 


ज्याअर्थी , मा . प्रशासक , नगरपरिषद , पुसद यांचा दिनांक २०-०७-२०२२ रोजीचा ठराव क्र . ८ ९ अन्वये पुसद शहराचे मंजूर विकास योजनेमध्ये 
किरकोळ फेरबदल करण्याचे निश्चित झाले आहे . आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) नुसार 
विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्याकरीता आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार मुख्याधिकारी यांना प्रदान केले आहे ; 


त्याअर्थी , मी , डॉ . किरण सुकलवाड , मुख्याधिकारी , नगर परिषद , पुसद खालीलप्रमाणे आदेश काढीत आहे 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये पुसद शहराच्या मंजूर विकास योजनेत किरकोळ बदल 
करणेबाबत . 

अधिसूचना 


क्रमांक नपपु - नगर रचना विभाग - १६ ९ -२०२२ - २०२३. - 

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व आरोग्य विभागाचे क्रमांक टीपीएस -२७ ९५-१२६७ - सीआर -१ ९ ८ - ९ ५ - यु . डी . , १३ , दिनांक २६ मे १ ९९ ८ 
अन्वये पुसद शहराची विकास योजना मंजूर केलेली असून ती दि . २६ जुलै १ ९९ ८ पासून अंमलात आली आहे . 


नगर परिषद पुसदने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) च्या तरतुदीप्रमाणे खाली दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ 
फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


किरकोळ फेरबदल 

" 

( १ ) मौज पुसद खंड –१ मधील शेत स.नं. ४४/२ व नविन स . नं . ५४/२ मधील क्षेत्र ४.०५ हे . आर ची जागा सदर जागेवर “ पुसद तालुका 
सहकारी जिनिंग अॅन्ड प्रेसिंग फॅक्ट्री ” करिता आरक्षित जागा विद्यमान औद्योगिक वापराखाली दर्शविली आहे . सदर “ पुसद तालुका सहकारी जिनिंग 
अॅन्ड प्रेसिंग फॅक्ट्री ” चे आरक्षणातून वगळून “ वाणिज्य व रहिवासी ” विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात यावा . 

अ . - एक - अ -१ ( १६४८ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०२२ / श्रावण २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

वरील किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषद पुसदच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत लोकांना अवलोकन करण्याकरीता ठेवला 
आहे . वरिल फेरबदलाबाबत तक्रारी अथवा सूचना नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य शासनाचे राजपत्रात सदर्हु नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांचे 
आंत मुख्याधिकारी , नगर परिषद , पुसद यांचेकडे दाखल कराव्यात म्हणजे शासनाकडे वरील फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजुरी करिता पाठविण्यापूर्वी आलेल्या 
तक्रारी अथवा सूचना यांचा विचार केला जाईल . 


पुसद : 

दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२१ . 


MCP - TPD - 169-2022-23 . 


1 


BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 

Minor Modification under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 


डॉ . किरण सुकलवाड , 
मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , पुसद . 


No. 

The Development Plan of Pusad has been sanctioned by Government Urban Development and 
Public Health Department Vide Resolution No. TPS - 2795-1267 - CR - 198-95 - UD - 13 , dated 26th May 1998 
and came into force from 26th July 1998 . 


The Municipal Council , Pusad has proposed following Minor Modification to the said Development 
Plan under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 Vide their Resolution 
No. 89 , Dated 20-07-2022 . 


MINOR - MODIFICATION 

( 1 ) In Mouja Pusad Part - 1 old Survey No. 44 / 2 and new Survey No. 54 / 2 having area 4.05 Ha . 
Shall be excluded from " Pusad Taluka Sahakari Ginning and Pressing Factory " shall be 
included in the " Commercial and Residential Zone . " 


The Plan Showing the above Minor Modifications is kept Open for Public inspection during office 
hours in the office of the Municipal Council , Pusad . 


The objections and suggestions in respect of above proposed modification may be sent in writing to 
the Chief Officer , Municipal Council , Pusad within 30 days from the date of publication of this notice in 
the Maharashtra Government Gazette . 


Pusad : 

Dated the 8th August 2022 . 


The suggestions or objections received within time would be considered before submitting the 
proposal to Government for sanction . 


Dr. KIRAN SUKALWAD , 
Chief Officer , 
Municipal Council , Pusad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


